कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
(ईबीसी) आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख 
वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या 
योजनांकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मकृप १०१८/प्र.क्र.१६७/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : १) या विभागाचा समक्रमांक शासन निर्णय दि.११.१.२०१९ 
२) कृषि परिषद ,पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. मकृप/शिक्षण-१/४३१७/१७१, दि. १६.१.२०१९ 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भिय क्र. १ च्या शासन निर्णयामध्ये, “वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे” याऐवजी “सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे (सांकेतांक 
क्रमांक २२०१००१२११)” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२२१२११२१०७०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


fenkatrao 
rashtra, 
ndry, Dairying and 
\t, postalCode=400032, 


igitally signed by Gi 
05dc27d17e7f5a948e535706ff2c3alf 


Di 

ry DN: c=I 

Gite Pratap: 

2. 
6 icdac2da9677bb72, 
serialNumber=707437d6d784d92730d943579bec96 

e Nn a fa (0 a06c8b9d1 bOfS45fe42541583be9e598cd, cn=Gite 
Pratap 


Venkatrao 
Date: 2019.01.22 12:13:40 +05'30' 


( प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 


न्न 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः APT १०१८/प्र.क्र.१६७/७-अ 


९) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

१०) सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

११) सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, 

भोसळेनगर, पुणे-७. 

१४) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 

१५) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

१६) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१७ कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 

१८)महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

१९)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


२०)निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी 

२१)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२२) कृषि व पदुम विभाग (का.६अ म्हापसू), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


